महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


मागणी क्र.डी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २४०४ “०६- 
दुरध्वनी ” या शीर्षाखाळी सन २०२१-२२ साठी 
अर्थसंकल्पीत निधी वितरित करण्याबाबत. 


शासन निर्णय क्रमांक : दुवियो-१३२१/प्र.क्र.१०४/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २२ जून, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि-४ /अंपश्ा/पुनर्वि-प्रस्ताव./ 
२०२१-२२/ २४ ६७, दि.२५.०५.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास 
(अनिवार्य/दत्तमत)" याखालील उपलेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून त्याच मुख्यलेखाशिर्षाखाली इतर 
उपलेखाशिर्षांतर्गत उद्दिष्टाकरिता खालील प्रमाणे नमूद अटी व शर्तीनुसार पुनर्विनियोजन करण्यास शासन मंजूरी 


देत आहे.:- 

(रुपये हजारात) 
मुख्य उद्दिष्ट मंजूर बीडीएस वितरीत करावयाची तरतूद 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय | वर 

तरतूद वितरीत 
तरतूद 

शादुयो, औरंगाबाद ०६-दुरध्वनी, ९०० १३५ ३१५ 
(00) (02) प्रापण (२४०४१४१७ | वीज व पाणी 

agar, परभणी ०६-दुरध्वनी, १९५४ २९३.१०० ६८४ 
(00)(03) संस्करण वीज व पाणी 

(२४०४२१९१) 

शादुयो, बीड ०६- दुरध्वनी ७२० १०८.००० २५२ 
(00)(03) संस्करण वीज पाणी 

(२४०४१८४७) 

शादुयो, बीड ०६- दुरध्वनी ८०० १२० २८० 
(००)(०२) प्रापण वीज पाणी 

(२४०४१८३८) 

2. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त विभागाच्या 


दिनांक १६.०४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकामधीळ परिच्छेद क्र.४ ते १३ व त्या सोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्डाक 
सुचनांचे कोटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७२/२०२१,व्यय-२, 
दि.१५/०६/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१३२१/प्र.क्र.१०४/पदुम-९ 


प्रति, 


AN AD -O 


Cc 
es 


खी oc 
>> <:-- << SSS SS 


S 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६२२१७०३१६३१०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


UJWAL 
BHALCHANDRA SALVI 


Digitally signed by UJWAL BHALCHANDRA SALVI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMEMT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e79d2F5f5638bc425097a84cb982b7 efabb7 79ca09f8d7e378b31d8 
b16f33404, pseudonym=EBOBDE9E0532A263778CB8B03C46 1 8F79586A64E, 
serialNumber=AFB80C2A93EC4B5D3AF7BA8E63D39D2640D6B904C2F831C 
1A4402B1949B33009, cn=UJWAL BHALCHANDRA SALVI 

Date: 2021.06.22 17:13:26 +05'30" 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / परभणी / बीड. 

कक्ष अधिकारी,(अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


